महाराष्ट्र राज्य सहकारी Wea 
महासंघातील अधिकारी / कर्मचाऱ्यांना ७ 
व्या वेतन आयोगाच्या शिफारशीनुसार 
सुधारीत वेतनश्रेणी लागू करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सहकार, पणन व वस्रोद्योग विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक:- सपस-२०१९/प्र.क्र.१४२/२४-स 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : २२ डिसेंबर, २०२१. 


संदर्भ:-१) शासन निर्णय, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 
क्रमांक:-सपस-१०११/प्र.क्र. १३१/ २४-स, दिनांक ९.१२.२०११ 
२) शासन निर्णय, वित्त विभाग 
क्रमांक:-शासाउ २०१९/प्र.क्र.१३/सा.उ., दिनांक ४.०८.२०२१ 
३) महाराष्ट्र राज्य सहकारी पणन महासंघाचे क्रमांक :-प्र.का/इएसटी/ 
सातवा वेतन आयोग/२०२१-२२/६१०, दिनांक २६/१०/२०२१ चे पत्र 


प्रस्तावना : - 


महाराष्ट्र राज्य सहकारी पणन महासंघाच्या अधिकारी/कर्मचाऱ्यांना सहावा वेतन 
आयोगाच्या शिफारशी संदर्भाधीन दिनांक ९.१२.२०११ च्या शासन निर्णयान्वये लागू करण्यात 
आल्या होत्या. महाराष्ट्र राज्य सहकारी पणन महासंघाच्या व्यवस्थापनाने पणन महासंघाच्या 
सेवकांना राज्य शासनाच्या धर्तीवर ७ व्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी लागू करण्यास निर्णय 
घेतलेला आहे. राज्यातील सार्वजनिक उपक्रमांना ७ व्या वेतन आयोगाच्या शिफारशीनुसार 
सुधारीत वेतनश्रेणी लागू करण्याबाबतचे निकष वित्त विभागाच्या दिनांक ४.८.२०२१ च्या शासन 
निर्णयान्वये निश्चित करण्यात आले आहेत. या बाबी विचारात घेऊन महाराष्ट्र राज्य सहकारी पणन 
महासंघाच्या सेवकांना ७ व्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी लागू करण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या 
विचाराधीन होता. 


area निर्णय:- 


वित्त विभागाच्या दिनांक ४.८.२०२१ च्या शासन निर्णयातील निकषांस अनुसरुन महाराष्ट्र 
राज्य सहकारी पणन महासंघातीळ अधिकारी / कर्मचाऱ्यांना ७ व्या वेतन आयोगाच्या 
शिफारशीनुसार या शासन निर्णयासोबतच्या “परिशिष्ट अ” मधील रकाना क्रमांक ५ प्रमाणे सुधारीत 
वेतनश्रेणी दिनांक १ जुलै, २०२१ पासून लागू करण्यास खालील अटींच्या अधीन राहून मान्यता 
देण्यात येत आहे. 


|. सुधारीत वेतनश्रेणीचा लाभ देताना शासनामधील समकक्ष पदांना लागू करण्यात 
आलेल्या वेतनश्रेणीपेक्षा महासंघातील अधिकारी/ कर्मचारी यांना मिळणारा लाभ 
जास्त असू नये. सुधारीत वेतनश्रेण्या त्या मर्यादेत लागू असाव्यात. 

॥. ७ व्या वेतन आयोगाप्रमाणे सुधारीत सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजना अनुज्ञेय 
करतेवेळी महासंघाने शासनासस स्वतंत्रपणे प्रस्ताव सादर करणे बंधनकारक 
असेल. 


शासन निर्णय क्रमांकः सपस-२०१९/प्र.क्र.१४२/२४-स 


Vil. 


VIII. 


पणन महासंघाच्या ५११ पदांच्या आकृतीबंधास शासनाने मान्यता दिलेली आहे. 
तथापि पणन महासंघाने यापुढे आकृतीबंधामध्ये बदल अथवा सुधारणा करताना 
सुधारित आकृतीबंधाचा प्रस्ताव शासनाच्या मान्यतेसाठी सादर करावा. 
सदयस्थितीत मंजूर असलेल्या संवर्गातील अधिकारी / कर्मचारी यांनाच सुधारीत 
वेतनश्रेणीचा लाभ अनुज्ञेय असेल. नवीन संवर्ग / पदे निर्माण केल्यास सदर लाभ 
अनुज्ञेय करतेवेळी शासनाची पूर्वमंजूरी घेणे आवश्‍यक राहील. 

महासंघातील रिक्‍त असलेली / झालेली पदे भरणे / नवीन पदे निर्माण करणे 
याबाबतची कार्यवाही शासनाच्या पूर्वमान्यतेने करणे बंधनकारक असेल. 

महासंघाचे लेखे विधानमंडळास सादर करण्यात यावेत, या बाबीची स्पष्ट व विस्तृत 
माहिती शासनास तात्काळ सादर करावी. 

दिनांक १ जुले, २०२१ ते सुधारीत वेतनश्रेणीची अंमळबजावणी करेपर्यंतच्या 
कालावधीतील थकबाकी एकरकमी किंवा टप्प्याटप्प्याने अदा करणे अथवा भविष्य 
निर्वाह निधीमध्ये जमा करणे याबाबतचा उचित निर्णय पणन महासंघाने त्यांच्या 
स्तरावर घ्यावा. तथापि यामुळे व सुधारीत वेतनश्रेणी लागू केल्यामुळे पणन महासंघ 
भविष्यात तोट्यात जाणार नाही व येणाऱ्या आर्थिक ARTA जबाबदारी पूर्णपणे पणन 
महासंघाची राहील. याबाबत शासनाकडून कोणतेही अनुदान उपलब्ध होणार नाही. 
पणन महासंघाचे उत्पन्न वाढविण्याचा व महासंघ नफ्यात येईल या दृष्टीने 
सकारात्मक प्रयत्न करणे, महासंघाची उपयुक्तता व कार्यक्षमता सिद्ध करणे 
आवश्यक असेल. 

महासंघाकडून राबविण्यात येणाऱ्या योजना/ कामांचा उचित कालबद्ध कार्यक्रम 
तयार करावा व त्याबाबतचा आढावा शासनास वेळोवेळी सादर करावा. 


२. पणन महासंघाने वित्त विभाग/ शासनाकडून ७ व्या वेतन आयोगासंदर्भात निर्गमित करण्यात 


आलेले, दिनांक ३० जानेवारी, २०१९, दिनांक २० फेब्रुवारी, २०१९, दिनांक ४ ऑगस्ट, २०२१ व 


वेळोवेळी निर्गमित करण्यात येणाऱ्या शासन निर्णय / परिपत्रकातील अटी व शर्तीनुसार सुधारीत 


वेतनश्रेणीची अंमळबजावणी करावी. 

३. सदर झासन निर्णय वित्त विभागाच्या संमतीने व त्या विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ 
क्र. ७९/सा.उ., दिनांक ९.१२.२०२१ अन्वये निर्गमित करण्यात येत आहे. 

8. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून, त्याचा संगणक सांकेतांक २०२११२२२१३४११०८९०२ असा आहे. 


सदर शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात आला आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने, 


प्रत, 


Sunanda M 
Ghadyale 


(सुनंदा मो. घड्याळे) 
अवर सचिव (पणन), महाराष्ट्र शासन. 


१) व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य सहकारी पणन महासंघ मर्या. मुंबई, 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः सपस-२०१९/प्र.क्र.१४२/२४-स 


२ 


(२ SMS ०८ ww 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


ma) 


१०) 


पणन संचालक, पणन संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

सहकार आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
अप्पर निबंधक, सहकारी संस्था (लेखापरिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)/(लेखापरिक्षा), मुंबई/नागपूर. 
अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

निवासी लेखापरिक्षा अधिकारी, मुंबई 

उप सचिव (सा.उ.), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


सहसचिव (पणन), सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
मा.मंत्री (सहकार व पणन) यांचे विशेष कार्य अधिकारी, मंत्रालय, मुंबई. 


११) मा.राज्यमंत्री (पणन) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 


१२) 


निवडनस्ती, २४-स कार्यासन. 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः सपस-२०१९/प्र.क्र.१४२/२४-स 


परिशिष्ट-अ 


दिनांक १ जुले, २०२१ रोजी कार्यरत असलेल्या अधिकारी/ कर्मचारी यांच्या पदांची 
७ व्या वेतन आयोगानुसार सुधारीत वेतनश्रेणी 


अ. पदनाम विद्यमान वेतन संरचना सुधारीत वेतनमेंट्रीक्समधील 
क्र ६ वा वेतन आयोग वेतन स्तर 
वेतन बँड ग्रेड वेतन ७ वा वेतन आयोग 
(१) (२) (३) (४) (५) 
fo | सरव्यवस्थापक ३७४००-६७००० | ८७०० 5-२७ ११८५००-२१४१०० 
२ व्यवस्थापक १५६००-३९१०० ६६०० 5-२३ ६७७००-२०८७०० 
१५६००-३९१०० | ५४०० 5-२० ५६१००-१७७५०० 
३ | OREM व्यवस्थापक १५६००-३९१०० | ५४० 5-२० ५६१००-१७७५०० 
४ | उपव्यवस्थापक ९३००-३४८०० । ४४० 5-१५ ४१८००-१३२३०० 
५ | उपव्यवस्थापक(वित्त) ९३००-३४८०० | ४४०० 5-१५ ४१८००-१३२३०० 
६ । जिल्हा पणन अधिकारी ९३००-३४८०० । ४४०० 5-१५ ४१८००-१३२३०० 
७ | aT Hat. (व्यवस्थापकीय । १५६००-३९१०० | ६६०० S-23 ६७७००-२०८७०० 
संचालक) १५६००-३९१०० | ५४०० 5-२० ५६१००-१७७५०० 
८ | सहाय्यक जिल्हा पणन अधिकारी/ | ९३००-३४८००  । ४४०० 5-१४ 3३८६००-१२२८०० 
कार्यालय अधिक्षक ९२३००-३४८०० ४२०० S-93  २3५४००-११२४०० 
९ । लेखापाल ९२३००-३४८०० ४४०० 5-१४ ३८६००-१२२८०० 
२९३००-३४८०० ४२०० S-93  23५४००-११२४०० 
| १० | अवेक्षक ९३००-३४८०० ४२०० 5-१३ ३५४००-११२४०० 
चि १ | संगणक प्रोग्रामर ९३००-३४८०० 8200 S-93 ३५४००-११२४०० 
१२ | लघुलेखक(मराठी/ निम्नश्रेणी) ९३००-३४८०० । ४४०० 5-१५ ४१८००-१३२३०० 
९३००-३४८०० ४३०० 5-१४  3३८६००-१२२८०० 
१३ | लघुलेखक(इंग्रजी/ निम्नश्रेणी) ९३००-३४८०० | ४३०० S-48 ३८६००-१२२८०० 
लघुटंकलेखक ५२००-२०२०० २४०० 5-०८  २५५००-८११०० 
१४ | संगणक ऑपरेटर ५२००-२०२०० | १९०० 5-०६ १९९००-६३२०० 
१५ | गोदाम किपर ९३००-३४८०० ४२०० 5-१३ ३५४००-११२४०० 
१६ | कार्यालयीन सहाय्यक/ ९३००-३४८०० | ४२०० S-93 ३५४००-११२४०० 
रोखपाल/ ५२००-२०२०० २४०० S-0€ 24400-29900 
लिपिक टंकलेखक ५२००-२०२०० १९०० S-0& १९९००-६३२०० 
१७ | वाहनचालक ५२००-२०२०० २७०० 5-१० २९२००-९२३०० 
५२००-२०२०० २४०० 5-०८  २५६५५००-८११०० 
१८ साईट सुपरवायजर ५२००-२०२०० १९०० 5-०६ १९९००-६३२०० 
१९ टेलिफोन ऑपरेटर ५२००-२०२०० १९०० 5-०६ १९९००-६३२०० 
२० | फॅक्स ऑपरेटर ५२००-२०२०० १९०० 5-०६ १९९००-६२३२०० 
२१ शिपाई ५२००-२०२०० १९०० 5-०६ १९९००-६३२०० 
४४४०-७४४० १६०० 5-०३ १६६००-५२४०० 
४४४०-७४४० १३०० S-09 १५०००-४७६०० 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः सपस-२०१९/प्र.क्र.१४२/२४-स 


२२ सफाईदार ४४४०-७४४० १३०० 5-०१ १५०००-४७६०० 
२३ | खानसामा 8४४०-७४४० १३०० 5-०१ १५०००-४७६०० 
२४ | अतिथीगृह अटेंडंट ४४४०-७४४० १३०० 5-०१ १५०००-४७६०० 
२५ | मेकनिकल इंजिनियर ९३००-३४८०० । ४४०० 85-१५ ४१८००-१३२३०० 
२६ | फोरमन ९३००-३४८०० । ४२०० 5-१३ ३५४००-११२४०० 
५२००-२०२०० २४०० 5-०८  २६५५००-८११०० 
५२००-२०२०० १९०० 5-०६ १९९००-६३२०० 
२७ इलेक्ट्रिशियन ५२००-२०२०० २४०० 5-०८ 24400-29900 
५२००-२०२०० १९०० 5-०६ १९९००-६३२०० 
२८ | वेल्डर ५२००-२०२०० १९०० 5-०६ १९९००-६३२०० 
२९ व्हॅल्यू ऑपरेटर ५२००-२०२०० १९०० 5-०६ १९९००-६२३२०० 
30 फिटर 4200-20200 १९०० 5-०६ १९९००-६३२०० 
39 फर्नेशा ऑपरेटर ५२००-२०२०० १९०० 5-०६ १९९००-६३२०० 
३२ | बायलर अटेडंट ५२००-२०२०० १९०० 5-०६ १९९००-६२३२०० 
33 इन्टेक आपरेटर ५२००-२०२०० १९०० 5-०६ १९९००-६३२०० 
3४ ग्रन्युलेटेड आपरेटर ५२००-२०२०० १९०० 5-०६ १९९००-६३२०० 
34 पॅलेट ऑपरेटर ५२००-२०२०० १९०० 5-०६ १९९००-६३२०० 
२३६ डिझेल जनरेटर ऑपरेटर ५२००-२०२०० १९०० 5-०६ १९९००-६३२०० 
३७ । केमिस्ट ९३००-३४८०० ४२०० 5-१३ ३५४००-११२४०० 
३८ | कम्प्युटर ऑपरेटर ५२००-२०२०० १९०० 5-०६ १९९००-६३२०० 


KRKKKKK 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


